केंद्र पुरस्कृत योजना सन २०२२-२३ 
“वन्यजीव आश्रयस्थानांचा एकात्मिक विकास” 
या केंद्र पुरस्कृत योजनेंतर्गत राष्ट्रीय उद्याने/अभ 
यारण्याकरीता निधी वितरीत करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्र. डब्ल्यूएलपी-०२.२३/प्र. क्र. ३९/फ-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक : ०१ मार्च, २०२३. 


वाचा :- 
१. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक : अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दिनांक ०४.०४.२०२२. 
२. केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल, मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र. १३-१३/२०२०- 
डब्ल्युएल, दि. ११.०१.२०२३. 
३. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प नियोजन व विकास) महाराष्ट्र राज्य, नागपुर यांचे पत्र क्र. 
कक्ष-१/सी/यो/॥)//-/प्र. क्र. २४/४६५/२०२२-२३, दि.०६.०२.२०२३. 
प्रस्तावना :- 


सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरिता केंद्र पुरस्कृत “वन्यजीव आश्रयस्थानांचा एकात्मिक विकास” या 
केंद्र पुरस्कृत योजनेंतर्गत राष्ट्रीय उद्याने/अभयारण्या विकासाकरीता केंद्र शासनाने संदर्भ क्रमांक २ च्या 
पत्रान्वये सर्वसाधारण घटकांतर्गत आवर्ती व अनावर्ती बाबींकरीता रु. २५२१.८५२५ Hard कार्यबाबीस मंजूरी 
प्रदान केळी आहे. त्या अनुषंगाने केंद्र शासनाचा (सर्वसाधारण घटक) अनावर्ती + आवर्ती बाबींचा हिस्सा (६०%) 
प्रथम हप्ता म्हणून रु. ३५०.३९ लक्ष तर त्या अनुरुप राज्य शासनाचा (सर्वसाधारण घटक) अनावर्ती - आवर्ती 
बाबींचा हिस्सा (४०%) प्रथम हप्ता म्हणून रु. २३३.५९ लक्ष असे एकूण रु. ५८३.९८ लक्ष निधी वितरीत करणे 
अपेक्षित आहे. 


शासन निर्णय :- 


सदर झासन निर्णयान्वये रु. ५८३.९८ लक्ष निधी संदर्भ क्रमांक २ च्या पत्रान्वये केंद्रीय पर्यावरण, वन 
आणि हवामान बदल, मंत्रालय, नवी दिल्ली यांनी मान्यता दिलेल्या कार्यबाबींवर खर्च करण्याकरीता सदर 
योजनेच्या खाली नमुद केल्याप्रामणे संबंधित SNA खात्यामध्ये वळती करुन खर्च करण्यास खालील अटींच्या 
अधीन राहून शासन मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


Centre Code and Scheme Name - ९१८६ (Development of Wildlife Habitats) 
MH Code - MH ४२ 

SNA Code - MHNGoo009& 280 

SNA Account No - ४०४७४०९२६०८ 


a) “वन्यजीव आश्रयस्थानांचा एकात्मिक विकास” या be पुरस्कृत योजनेंतर्गत राष्ट्रीय 
उद्याने/अभयारण्यांच्या विकासात्मक कामांसाठी होणारा ॥ अनावर्ती व आवर्ती सर्वसाधारण घटक 
कार्यबाबींसाठी ६०% करीता रु. ३५०.३९ लक्ष लेखाशिर्ष क्रमांक २४०६ वनीकरण व वन्यजीवन, ०२ 
पर्यावरणीय वनीकरण व वन्यजीवन, ११०, वन्यजीवन संरक्षण, (००) (०३) वन्यजीव आश्रयस्थानांचा 
एकात्मिक विकास (सर्वसाधारण) (६०% केंद्र हिस्सा) (कार्यक्रम) (२४०६ ०७८४) ॥) त्या अनुरुप राज्य 
शासनाचा हिस्सा ४०% करीता रु. २३३.५९ लक्ष लेखाशिर्ष क्रमांक २४०६ वनीकरण व वन्यजीवन, ०२ 
पर्यावरणीय वनीकरण व वन्यजीवन, ११०, वन्यजीवन संरक्षण, (००) (१६) वन्यजीव आश्रयस्थानांचा 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी-०२.२३/प्र. क्र. ३९/फ-१ 


एकात्मिक विकास (सर्वसाधारण) (४०% राज्य हिस्सा) (कार्यक्रम) (२४०६ २३८४) च्या सन २०२२-२३ मध्ये 
अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीद्वारे उपलब्ध होणा-या अनुदानातून खर्च करण्यात यावा. 


आ) सदर झासन निर्णयान्वये वितरीत केळेला निधी ?2॥/5 प्रणालीद्वारे खर्च करण्यात यावा. त्याकरीता 
३१-सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर) या उदिष्टांतर्गत उपल्बध असलेल्या निधीचा विनीयोग करण्यात 
यावा. 


इ) सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत केलेला निधी केंद्र शासनाने संदर्भीय पत्रान्वये मान्यता दिलेल्या 
तपञीलवार कार्यबाबींवर व सदर कामांना सक्षम प्राधिका-याची प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता 
असल्याखेरीज रक्‍कम खर्ची टाकण्यात येऊ नये. 


ई) वितरीत केलेला निधी केंद्र शासनाने दिलेल्या मान्यतेनुसार योजनेत विहीत केलेल्या मर्यादेत, 
प्रचलित नियमांच्या अधीन राहून व वित्त विभागाने वेळोवेळी विहीत केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार 
तसेच केंद्र शासनाने प्रस्तावात नमूद केलेल्या कार्यबाबींच्या अनुषंगाने खर्च करण्यात यावा. 


उ) प्रस्तावित असलेल्या मोठया बांधकामासाठी शासनाने दिलेल्या सूचना आणि विहीत केलेली 
कार्यपद्धती अनुसरण्याची जबाबदारी संबंधीत नियंत्रक/अंमलबजावणी अधिकारी यांची राहील. 


ऊ) वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या विविध मार्गदर्शन सूचनांचे व वित्त विभाग, शासन परिपत्रक अर्थसं- 
२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दिनांक ०४.०४.२०२२ चे काटेकोर पालन करावे. 


२. सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक :- ४७१/नियोजन, दिनांक : 
०९.०२.०२०२३ व वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक :- ८८/व्यय-१०, दिनांक : २३.०२.२०२३ ला 
अनुलक्षून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०३०११८१६५५४४१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by SIDDESH TUKARAM SAWARDEKAR 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,  SIDDESH TUKARAM 0, 
SAWARDEKAR tte 
(सिध्देशा सावर्डकर) 
विशेष कार्य अधिकारी 
महसूल व वन विभाग 


प्रति, 
१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
३. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
४. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), पश्चिम, मुंबई. 
५. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), पूर्व, नागपूर. 
६. महालेखापाल-१/२ (लेखापरीक्षण /लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 
७. फ-१ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२ (निवडनस्ती 
पृष्ठ २ पैकी २ 


